RNINo . MAHBIL/ 2012/44835 
Regn. No . L/ PCE/ 068 / 2013- 2015 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


U 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - १० ] 


गुरुवार , ऑगस्ट १३ , २०१५ / श्रावण २२, शके १९३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : २. ०० 


असाधारण क्रमांक १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक डीसी/कार्या-९ - ब/ २१४/ २०१५. – ज्याअर्थी, अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीमधून जड वाहनांची रहदारी मोठ्या प्रमाणात होत 
असल्याने व त्यामुळे अपघात होत असल्याने या कार्यालयाकडील दिनांक १ फेब्रुवारी २००९ चे अधिसूचनेनुसार जड वाहनांचे अहमदनगर महानगरपालिका 
हद्दीमधून वाहतुकीकरिता काही प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आले होते . 

ज्याअर्थी, अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी दिनांक २७ जून २०१५ रोजीचे पत्रान्वये अशी विनंती केली आहे की , दिनांक ५ मे २०१५ 
च्या अधिसूचनेमध्ये अ.नं. ३ व ५ मध्ये बदल करून सुधारित अधिसूचना निर्गमित करणेत यावी . 

त्या अनुषंगाने सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

१. औरंगाबाद , मनमाड या शहराकडून येऊन पुणे व कल्याण शहराकडे जाणारी जड वाहतूक करणारी वाहने शेंडी-निंबळक - केडगावमार्गेपुणे 
व कल्याण शहराकडे वळविण्यात यावीत . 

२. पुणेकडून येऊन मनमाड व औरंगाबाद शहराकडे जाणारी जड वाहतूक करणारी वाहने केडगाव -निंबळक - शेंडीमार्गे मनमाड व औरंगाबाद 
शहराकडे वळविण्यात यावीत. 

३. अहमदनगर शहरातील एमआयडीसी मध्ये बाजारपेठेमध्ये येणाऱ्या सर्व प्रकारची माल वाहतूक करणाऱ्या (हलकी व अवजड) वाहनांना 
सकाळी ८ .०० ते रात्री १० . ०० या कालावधीमध्ये प्रतिबंध करण्यात यावा, त्यांना शहरामध्ये रात्री १० . ०० नंतर प्रवेश देण्यात यावा. 

सोलापूर रोड व पुणे रोड यांना जोडणारा वाळुज- आरणगाव - केडगाव या बाह्यवळणाचे काम प्रगतीपथावर असून बाह्यवळण काम संबंधित 
विभागाकडून पूर्ण झालेनंतर सोलापूरकडून पुणेकडे व पुणेकडून सोलापूरकडे जाणारी सर्व प्रकारची माल वाहतूक करणाऱ्या ( हलकी व अवजड ) 
वाहनांना शहरामध्ये पूर्ण वेळ प्रवेश बंद करणेत यावा. सदर वाहने बाह्यवळणमार्गे वळविण्यात यावेत . 

४. त्याचप्रमाणे वरील वेळेत अहमदनगर शहर हद्दीमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक जागांवर किंवा रस्त्याचे आजूबाजूस वरील वाहनांना उभे 
करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 
५. सर्व प्रकारची माल वाहतूक करणाऱ्या ( हलकी व अवजड) वाहनांना शहरामध्ये पूर्ण वेळ प्रवेश बंद करणेत यावा . 

अनिल कवडे, 
अहमदनगर , ४ ऑगस्ट २०१५. 

जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


( १ ) 


